RNI No . MAHBIL/2009/ 31745 
Reg . No. MH /MR /South - 327 /2013 – 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६, अंक १] 


गुरुवार , मार्च २० , २०१४ / फाल्गुन २९, शके १९३५ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक ४३ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० मार्च २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र शासनाची कार्यनियमावली . 

___ क्रमांक शाकानि . १०१० / प्र. क्र . ११६( भाग -१) / १८ (र. व का .). - ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसार 
शासकीय अधिसूचना , सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक शाकानि . १०१० /प्र.क्र . ११६ /१८(र. व का .), दि . २० नोव्हेंबर २०१० अन्वये मंत्र्यांना 
विभागाचे प्रभारी मंत्री म्हणून कार्यभार वाटून दिलेला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, डॉ. विजयकुमार कृष्णराव गावित , वैद्यकीय शिक्षण आणि फलोत्पादन मंत्री यांना मंत्री परिषदेमधून गाळण्याबाबत आणि 
त्यांच्याकडील विभागांचा कार्यभार श्री . अजित अनंतराव पवार, उप मुख्यमंत्री, वित्त, नियोजन आणि ऊर्जा यांचेकडे सोपविण्याची, मुख्यमंत्री यांची 
शिफारस राज्यपाल यांनी स्वीकृत केली आहे, त्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेत बदल करणे आवश्यक आहे ; 

आता, त्यामुळे , महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यनियमावलीतील नियम ५ च्या उपबंधास अनुसरून महाराष्ट्राचे राज्यपाल मुख्यमंत्री यांचे सल्ल्याने 
शासकीय अधिसूचना , सामान्य प्रशासन विभाग , क्रमांक शाकानि .१०१० / प्र.क्र .११६/ १८ ( र. व का .), दि . २० नोव्हेंबर २०१० यामध्ये खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करीत आहेत : 

उक्त अधिसूचनेत, 

(१) नोंद क्र . २ मधील श्री . अजित अनंतराव पवार , उप मुख्यमंत्री यांच्या नावासमोरील रकाना क्र . ( २) विभाग किंवात्यांचे भाग यामधील 
“ वित्त , नियोजन आणि ऊर्जा ” या नोंदीऐवजी “ वित्त , नियोजन , ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण व फलोत्पादन ”, अशी नोंद समाविष्ट करण्यात येईल ; 

( २) नोंद क्र . १७ येथील डॉ . विजयकुमार कृष्णराव गावित, मंत्री यांच्या संबंधातील नोंद दि . १९ मार्च २०१४ पासून वगळण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


ज. स . सहारिया , 
शासनाचेमुख्य सचिव . 


भाग एक - ( म . उ.वि .) - ४३ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, मार्च २० , २०१४ / फाल्गुन २९ , शके १९३५ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya, Madam Kama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032. 

Dated the 20th March 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GOVERNMENT RULES OF BUSINESS. 


No. Shakani 1010 /Prakra 116 (Part- 1 )/ 18 (Rawaka). — Whereas, under the Government 
Notification , General Administration Department, No. Shakani. 1010 /Prakra 116 / 18 (Rawaka ), 
dated the 20th November 2010 , the Governor of Maharashtra on the advice of the Chief Minister , 
had allotted amongst the Ministers , the business of the Government by assigning Departments to 
the charge of the Ministers ; 

And whereas , the recommendation of Chief Minister to drop Dr. Vijaykumar Krishnarao 
Gavit , Minister for Medical Education and Horticulture from the Council of Ministers and to 
assign his Departments to Shri Ajit Anantrao Pawar , Deputy Chief Minister, Finance , Planning 
and Energy , is accepted by the Governor, it is expedient to amend the said notification ; 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of rule 5 of the Maharashtra Government 
Rules of Business, the Governor of Maharashtra on the advice of the Chief Minister, is hereby 
pleased to amend the Government Notification , General Administration Department , No. Shakani. 
1010 / Prakra 116 / 18 (Rawaka ), dated the 20th November 2010 as follows, namely : 

In the said Notification , 

(i) in entry 2 , against the name of " Shri Ajit Anantrao Pawar, Deputy Chief Minister” , in 
column ( 2 ), under the heading “ Departments or parts of Departments” , for the words " Finance , 
Planning and Energy " , the words “ Finance , Planning, Energy, Medical Education and Horticulture ” 
shall be substituted ; 

(ii) entry 17 relating to Dr. Vijaykumar Krishnarao Gavit shall be deleted with effect from 
the 19th March 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J . S . SAHARIA , 
Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION . 21 - A . NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


